केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत २.० अभियान 
वणी नगरपरिषदेच्या पाणीपुरवठा 
प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 
(रु. १४०.१० कोटी) 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक अमृत-२०२४/प्र.क्र.४४०/नवि-३३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १० सप्टेंबर, २०२४ 


१. केंद्र शासनाने केंद्र पुरस्कृत अमृत २.० अभियानाच्या ऑक्टोबर, २०२१ मध्ये 
निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सुचना 
२. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, शासन निर्णय क्र: ग्रापाधो-२०२१/ प्र.क्र.१२२/ 
पापु-०६, दिनांक २९ जून, २०२२ 
३. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र: अमृत २०२२/प्र. क्र.१४१/नवि- ३३, 
दिनांक १४ जुले, २०२२. 
४. नगर विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्र : अमृत २०२२/प्र.क्र.२०३/नवि- 33, 
दिनांक १६ सप्टेंबर, २०२२. 
५. नगर विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्र : अमृत २०२३/प्र.क्र.३३१/नवि- ३३, 
दिनांक ०८ नोव्हेंबर, २०२३. 
६. नगर विकास विभाग शासन निर्णय क्र: अमृत-२०२४/प्र.क्र.२०१/नवि-३३, 
दिनांक १३ मार्च, २०२४. 
७. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, अमरावती विभाग यांचे तांत्रिक मान्यतेचे 
आदेश क्र. मुअ/मजीप्रा/अम/रेचिशा/तां.मं./४२५/२०२४, दिनांक ०५ मार्च, २०२४. 
८. अमृत २.० अभियानांतर्गत गठीत करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय तांत्रिक मान्यता 
समितीच्या दिनांक ०१ ऑगस्ट, २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना :- 


केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत २.० अभियानाची संदर्भाधीन अ.क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये सन 
२०२१-२२ वर्षापासून राज्यामध्ये अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. सदर अभियानांतर्गत पाणीपुरवठा, 
सरोवरांचे पुनरुज्जीवन व हरित क्षेत्र विकास इ. पायाभूत सुविधांची निर्मिती राज्यातील सर्व नागरी 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये करण्यात येणार आहे आणि यापूर्वीच्या अमृत अभियानांतर्गत समाविष्ट 
असलेल्या राज्यातील ४४ शहरांमध्ये मळनि:स्सारणाची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. 
त्यानुसार सदर अभियानांतर्गत राज्याच्या रु. २७७९३ कोटी प्रकल्प किंमतीच्या राज्य जलकृती 
आराखडयास (फक्त Capex किंमत) केंद्र शासनाने मान्यता fest आहे. यामध्ये वणी नगरपरिषदेच्या 
पाणीपुरवठा प्रकल्पाचा समावेश असून संदर्भाधिन क्र. ७ अन्वये मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन 
प्राधिकरण, अमरावती यांनी दिलेल्या तांत्रिक मान्यतेनुसार त्यास राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीच्या 
दिनांक ०१ ऑगस्ट, २०२४ रोजीच्या बैठकीत मंजूरी दिलेली आहे. सदर प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


२. 


शासन निर्णय क्रमांक : अमृत-२०२४/प्र.क्र.४४० /नवि-३३ 
शासन निर्णय :- 


केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत २.० अभियानांतर्गत वणी नगरपरिषदेच्या रु. १४०.१० कोटी प्रकल्प 


किंमतीच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पास परिच्छेद क्र. २ मध्ये नमूद केलेल्या विवरणपत्रात नमूद केल्यानुसार व 
मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, अमरावती विभाग यांनी दिनांक १४ मार्च, २०२४ रोजीच्या 
पत्रान्वये दिलेल्या तांत्रिक मान्यतेच्या अधीन राहून या शासन निर्णयाद्वारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
येत आहे. सदर प्रकल्पाच्या वित्तीय आकृतिबंध पुढीलप्रमाणे : 


(रु.कोटीमध्ये) 
नागरी स्थानिक । प्रकल्प । केंद्र शासनामार्फत । राज्य शासनामार्फत नागरी स्थानिक 
स्वराज्य संस्थेचे । किंमत | अनुज्ञेय अनुदान | अनुज्ञेय अनुदान । स्वराज्य संस्थेचा हिस्सा 

नाव (प्रकल्प किंमतीच्या | (प्रकल्प किंमतीच्या | (प्रकल्प किंमतीच्या 
५०%) ४०%) १० %) 
ae ee 2 3 8 4 
वणी नगरपरिषद | १४०.१० ७०.०५ ५६.०४ १४.०१ 
वणी नगरपरिषदेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पातील घटक व त्यांचे अंदाजित किंमतीचे विवरण पुढीलप्रमाणे 
आहे. 

Sr. 

No. Description Amount in Rs. 
1 Sub Work No 1 : Working Survey 791875 
2 Sub Work No 2 : Intake Well From Rangana Bhurki (Wardha River) (Dia 2151573 

4.00 m, Depth =4.50 m) 
3 Sub Work No 3 - Estimate For Connecting Main (800 mm Dia) At 2799252 
Rangna Bhurki 
4 Sub Work No 4 - Estimate For Jack Well From Rangna Bhurki (Wardha 32637367 
River) (10.00 Dia, Depth 26.16 m) 
Sub Work No 5 - Intake Chamber Cum RCC Sump Capacity 0.4 Lakh 
5 1520189 
Ltr. At Nawargaon Dam 
6 | Sub work No 6 -Estimate Of Approach Bridge.(At Rangna Bhurki) 7294220 
(Width 4.0 m & Length 76.00 m) 
7 Sub work No 7 : Approach Road for head works 750 RMT Length 7149466 
| 8 | Sub work No 8 : R/W Rising main From Proposed Jack Well at Rangana 8524013 
Bhurki to Existing R/M 
Es Sub work No 9 : Repair Work of Existing R/W Rising main from Jack 2041658 
Well (Rangana Bhurki) to WTP 
10 Sub work No 10 : R/W Gravity main from BPT Near Nawargaon Dam to 235549826 
Pro. WTP (Dia 600, 500 & 450 DI K-7, L-21335 m) 
ll Sub work No 11 : Pure Water Rising main from WTP to MBR 500 mm 10643844 
Dia DI K-9 & Length-850 m (At Shivaji Chowk) 
Sub work No 12 : Pure Water Gravity main from WTP to ESRs ( Dia 200 
le to 450 mm & Length-8035 m) १७7२100 
13_| Sub work No 13 : Distribution System 440836475 
14 | Sub work No 14: Road Reinstating 146017112 
15. | Sub work No 15 : Miscellaneous Works 54120971 
16 | Construction of VT Bandhara on Wardha River at Rangana Burki (Wani) 176978141 
Total 1176049142 
18% GST 211688846 
1% Labour insurance 1474072 
1% TS Charges 11760491 
Gross Cost 1400972551 
Say Rs. 140.10 CR. 
प्रकल्प पूर्ण करण्याचा कालावधी कार्यादेश दिनांकापासून २४ महिने 


पृष्ठ५पैकी२ 


३ 


शासन निर्णय क्रमांक : अमृत-२०२४/प्र.क्र.४४० /नवि-३३ 


. वणी नगरपरिषदेच्या सदर पाणीपुरवठा प्रकल्पाची Opex किंमत वणी नगरपरिषदेने उभारणे आवश्‍यक 


आहे. सदर प्रकल्प पुर्ण करण्याचा कालावधी २४ महिने राहील. 

वणी नगरपरिषदेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पास खाळील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात 

येत आहे: - 

४.१. सदर प्रकल्पासाठी कार्यान्वयन यंत्रणा वणी नगरपरिषद राहील. 

४.२. प्रकल्पासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा हिस्सा वणी नगरपरिषदेमार्फत भरण्यात यावा. 

४.३. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचना व राज्य शासनाच्या संदर्भाधीन शासन निर्णयानुसार सदर प्रकल्पाची 
अंमलबजावणी करणे कार्यान्वयन यंत्रणेस बंधनकारक राहील. 

४.४. सदर प्रकल्पास मान्यता देताना राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीने विहित केलेल्या सर्व अटींची पूर्तता करणे 
कार्यान्वयन यंत्रणेवर बंधनकारक राहील. 

४.५. राज्य शासनाने संदर्भाधिन क्र. २ व ३ नुसार विहित केलेल्या कार्यपध्दतीनुसार सदर प्रकल्पाची निविदा 
प्रक्रिया व अंमलबजावणी विहित कालावधीमध्ये पूर्ण करणे संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेवर बंधनकारक 
राहील. तसेच, या प्रकल्पासाठी डी. आय. पाईप्ससह सर्व प्रकारच्या पाईप्सचा देखील निविदेत समावेठा 
करण्यात यावा. 

४.६. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने केंद्र पुरस्कृत अमृत २.० अभियानातील पाणीपुरवठा व मलनि:स्सारण 
प्रकल्पांसाठी निर्गमित केलेल्या आदर्श निविदा पुस्तिकेनुसार प्रसिध्द करणे बंधनकारक राहील. 

४.७. सदर प्रकल्पाच्या कामाचे कार्यादेश प्रशासकीय मंजूरीच्या आदेशापासून ४५ दिवसांच्या आत देण्यात 
येतील याची कार्यान्वयन यंत्रणेने दक्षता घ्यावी. 

४.८.केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियानांतर्गत केंद्र शासनाने विहित केलेल्या सुधारणांची (Reforms) पूर्तता 
विहित कालावधीत पूर्ण करणे संबंधित अभियान शहरास बंधनकारक राहील. 

४.९. निधी वितरणाची कार्यपद्धती : केद्र शासन पुरस्कृत अमृत २.० अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार केंद्र 
शासन हिऱ्याचा निधी हा तीन टप्यात (२० %+¥o %-- ४०%) वितरीत केला जाणार आहे. त्यानुसार केंद्र 
शासनाकडून वितरीत निधीच्या प्रमाणात राज्य हिश्याचा निधी केंद्र हिस्सा वितरीत करताना सोबत 
वितरीत केला जाईल. 


४.१०. अमृत अभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पासाठी Caesarea निधी उभारताना नागरी स्थानिक स्वराज 


संस्थांनी त्यांना प्राप्त होणाऱ्या वित्त आयोगाच्या Feist सांगड (Convergence) घाळणे आवश्‍यक 
राहील. यासाठी त्यांनी वित्त आयोगातून मिळणारा निधी चिन्हांकीत करून ठेवावा. 


४.११. सदर अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सदर प्रकल्पासाठी वितरीत करण्यात येणारा निधी हा 


कार्यात्मक साध्यांवर (Functional Outcome) आधारित असणार आहे. तसेच, सदर कार्यात्मक 
परिणामाची पूर्तता न झाल्यास सदर प्रकल्पास निधी वितरीत करण्यात येणार नाही. सदर बाबींची पूर्तता 
करण्याची संपूर्ण जबाबदारी मुख्याधिकरी, वणी नगरपरिषद यांची राहील. 


४.१२. सदर प्रकल्पासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या हिऱ्याचा प्रथम हप्त्याचा निधी कार्यादेडा निर्गमित केल्यानंतर 


वणी नगरपरिषदेस वितरीत करण्यात येईल. त्यानुसार केंद्र शासनाने विहित केल्यानुसार उपयोगिता 
प्रमाणपत्र केंद्र शासनास सादर केल्यानंतर व कार्यात्मक साध्यांची पूर्तता केल्यानंतर पुढील हप्त्याचा 
केंद्र हिऱ्याचा व त्याप्रमाणात राज्य हिऱ्याचा निधी वितरीत करण्यात येईल. 


४.१३. अभियानाच्या वित्तिय आकृतीबंधानुसार केंद्र व राज्य शासनाने वितरीत केलेल्या निधीच्या प्रमाणात 


नागरी स्थानिक स्वराज संस्था हिऱ्याचा निधी उभा करून सदर खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र 
शासनाने विहित केलेल्या प्रपत्रात शासनास सादर करणे संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज संस्थेवर 
बंधनकारक असणार आहे. 


४.१४. सदर प्रकल्पासाठी निधी वितरीत करताना दिलेल्या सूचनांनुसार, सदर प्रकल्पासाठी केंद्र व राज्य 


शासनाने वितरीत निधीच्या प्रमाणात वणी नगरपरिषदेने स्वतंत्र बँक खाते उघडून त्यामध्ये निधी ठेवणे 


पृष्ठ५पैकी३ 


शासन निर्णय क्रमांक : अमृत-२०२४/प्र.क्र.४४०/नवि-३३ 
अनिवार्य राहील. सदर प्रकल्पासाठी वितरीत केलेला निधी त्याच प्रकल्पासाठी वापरणे बंधनकारक 


४.१५. 


४.१६. 


४.१७. 


४.१८. 


४.१९. 


४.२०. 


४.२१. 


असून त्याचा वापर इतर प्रयोजनार्थ केल्यास सदर बाब ही गंभीर वित्तिय अनियमितता समजण्यात येईल. 
राज्य शासनामार्फत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेसाठी प्रकल्प मंजूर झाल्यानंतर, मूळ प्रकल्प 
किंमतीमध्ये पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या शासन निर्णय क्र.ग्रापाधो-२०२१/प्र.क्र.१२२/पापु-०६, 
दिनांक २९ जून, २०२२ मध्ये नमुद कारणा व्यतिरिक्त वाढ झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित 
कार्यान्वयन यंत्रणेची राहील. राज्य शासनामार्फत त्या करिता कोणतेही वाढीव अनुदान उपलब्ध केले 
जाणार नाही. 
सदर प्रकल्पाची अंमळबजावणी विहित कालावधीत पूर्ण करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही संबंधित 
कार्यान्वयन यंत्रणा, प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार व प्रकल्प व्यवस्थापन विकास व व्यवस्थापन सल्लागार 
यांची संयुक्तरीत्या राहील. 
प्रकल्पाचे काम सुरु झाल्यानंतर प्रकल्प व्यवस्थापक सल्लागाराने कामाची गुणवत्ता व देयके प्रमाणित 
केल्यानंतर उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत कामाची देयके १५ दिवसांत संबंधित कंत्राटदारास देण्याची 
जबाबदारी संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेची राहील. 
अमृत २.० अभियानांतर्गत मार्गदर्शक सूचनेनुसार संदर्भाधिन क्र. ०३ नुसार सदर प्रकल्पासाठी प्रकल्प 
व्यवस्थापक सल्लागाराची नेमणूक करावी. त्यामध्ये नमूद केल्यानूसार प्रकल्प व्यवस्थापक Bow अदा 
करावे तसा ठराव संबंधीत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने करणे बंधनकारक राहील. 
वणी नगरपरिषदेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी आवश्‍यक असलेले पाणी आरक्षण मंजुरी जलसंपदा 
विभागाकडून सक्षम पातळीवर प्राप्त झाल्याची खातरजमा करून, आवश्‍यक परवानग्या घेऊन व 
प्रकल्पातील उपांगाच्या जागा नगरपरिषदेच्या नावावर व ताब्यात असल्याची खातरजमा करून तसेच 
सदर प्रकल्पासाठी आवश्‍यक Cereal निधीची तरतूद करून व प्रकल्प राबविण्यासाठी आवश्‍यक 
इतर तांत्रिक बाबींची पूर्तता करून मुख्याधिकारी, वणी नगरपरिषद यांनी संबंधित कामाची निविदा 
प्रकाशित करावी. 
प्रकल्प शाश्वत होण्याच्या अनुषंगाने सदर प्रकल्पाच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालामध्ये नमूद केलेप्रमाणे 
पाणीपुरवठा करावी आकारणी करणेबाबत महासभेची मान्यता घेऊन त्याअनुषंगाने आवश्‍यक कार्यवाही 
करण्यात यावी. 
वणी नगरपरिषदेस यापूर्वी युआयडीएसएसएमटी/ अमृत अथवा इतर कोणत्याही योजनेंतर्गत मंजुर 
करण्यात आलेल्या प्रकल्पातील उपांगे व या प्रकल्पातील उपांगे यामध्ये व्दिरुक्ती (Duplication) होत 
नसल्याची खातरजमा करण्याची जबाबादरी संबंधीत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था, या प्रकल्पाचे 
व्यवस्थापन सल्लागार व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांची राहील. 
केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत २.० अभियांनाच्या केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या सर्व मार्गदर्शक सुचना 
वणी नगरपरिषदेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पास लागू राहतील. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९१०११४११३५५२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SHRIKANT 
CHANDRAKA 
NT ANDGE 
(श्रीकांत आंडगे) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठपपैकी४ 


शासन निर्णय क्रमांक : अमृत-२०२४/प्र.क्र.४४० /नवि-३३ 

२. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा.मंत्री (पाणीपुरवठा व स्वच्छता) विभाग यांचे खाजगी सचिव. 

४. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक. 

५. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक. 

६. प्रधान सचिव, पाणीपुरवठा विभाग यांचे स्वीय सहायक. 
प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक. 
सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 

. आयुक्त तथा संचालक, नगरपंचायत प्रशासन संचालनालय, मुंबई. 
१०. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र नागरी विकास अभियान संचालनालय, मुंबई. 
११. विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग. 

१२. जिल्हाधिकारी, यवतमाळ. 

१३. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, यवतमाळ. 
१४. मुख्याधिकारी, वणी नगरपरिषद. 

१४. निवड नस्ती, नवि-३३. 


पृष्ठपपैकी५ 


